वार्षिक योजना सन २०१४-१५ 
पोलीसांच्या कार्यालयीन इमारतींच्या 
बांधकामासाठी निधी वितरित करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सीआरपी - ०९१३/प्र.क्र. ३३६( २) / पोल-७, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
तारीख: २६ नोव्हेंबर, २०१४. 
वाचा - 
१) क्रमांकः पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.पोमसं/२७-अ / वार्षिक 
योजना / २०१४-१५/०१, दिनांक ४.६.२०१४. 
२) क्रमांकः वित्त विभाग, परिपत्रक क्र. अंदाज २०१४/ प्र.क्र. ११०/ अर्थ-३, दिनांक १.७.२०१४. 


शासन निर्णय - 
पोलीसांच्या कार्यालयीन इमारतींच्या बांधकामासाठी सन २०१४-१५ या आर्थिक वर्षात रुपये 


६१.६० कोटी इतकी तरतूद अर्थसंकल्पित करण्यात आली आहे. वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन संदर्भाधीन 


दिनांक १ जुलै, २०१४ च्या परिपत्रकातील सूचनेनुसार सदर तरतूदीच्या ६० % च्या मर्यादेत निधी 


वितरीत करण्यास मान्यता दिली आहे. त्यानुसार पोलीसांच्या कार्यालयीन इमारतींच्या बांधकामासाठी 


सोबतच्या विवरणपत्रात दर्शविल्यानुसार रुपये ३६,९६,००,०००/- (रुपये छत्तीस कोटी शहाण्णव लक्ष 


फक्‍त) इतका निधी वितरीत करण्यात येत आहे. 


२. वितरीत करण्यात आलेली सदरहू रक्‍कम अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई येथून काढून ती 


पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळास अदा करण्यासाठी आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून 


पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 


३. याबाबतचा खर्च “ मागणी क्र.बी-१०, लेखाशिर्ष, ४०७०, इतर प्रशासकीय सेवांवरील भांडवली 


खर्च, (००) (११) महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण पोळीस विभागाच्या कार्यालयीन इमारतीचे बांधकाम 


करणे (योजनांतर्गत) दत्तमत (४०७० ०२११) ५३ मोठी बांधकामे” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची घालावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीआरपी - 0913/H.H. 336( 2) / पोल-7, 


४. हा शासन निर्णय वित्त विभाग, परिपत्रक क्र. अंदाज २०१४/ प्र.क्र. ११०/ अर्थ-३, दिनांक 
१.७.२०१४ अन्वये वित्त विभागाने दिलेल्या मान्यतेनुसार दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 

च. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१४११२७१७३३०४०१२९ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


7 Digitally signed by Chitra 
(> h | t ra Shahaji Patodekar 
DN: CN = Chitra Shahaji 
aa Patodekar, C = IN, S = 
S h a h चै j | MAHARASHTRA, O = 
GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = 


P atod e ka 001000: 13:15:53 


+05'30' 
(चित्रा पाटोदेकर) 
अवर सचिव, गृह विभाग,महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 
१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य पोळीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ 
मर्या, वरळी, मुंबई. 

३. पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 

४. महाळेखापाल-१/२ (लेखापरिक्षा/लेखावअनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर. 
५. महालेखापाल-१/२ (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर. 

६. अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई. 

७. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

८. वित्त विभाग, (व्यय-७,/ अर्थ-११/अर्थोपाय) मंत्रालय, मुंबई. 

९. गृह विभाग, (बीयुडी-१/ बीयुडी-२) मंत्रालय, मुंबई. 
१०. निवडनस्ती (पोल-७. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक सीआरपी -०९१३/प्र.क्र.३३६ (2) /पोल-७ दिनांक २६नोव्हेंबर, २०१४ च्या सोबतचे विवरण पत्र. 


कार्यालयीन इमारती 
(रुपये लाखात) 
अक्र. | TAT र | वितरीत निधी 
१ नागपूर UOTC अल्फा हॉक्स. क = 3RE,00 
२ /SRTATETS TAT (तुळजापूर) 400,00 
3 ares प्रशासकीय इमारत विशेष पोलीस महानिरिक्षक. ७२.४७ 
3 परभणी नवीन प्रशासकीय इमारतपोलीस अधौक्षकपरभणी णि ण्मव्ळळ 
५. सोलापूर, पोलोस आयुक्‍त, प्रशासकीय इमारत. : "ण णणणपळळ ण 
६ सोलापूर, प्रशासकीय इमारत,पोलीस अधीक्षक सोलापूर ग्रामिण. | ८७.०० 
७ ad मुंबई, पोलीस आयुक्त. a 48.33 
"८ ठाणे, नवी मुंबई, रा.रा.पो.बळ.गट क्र.११ बालेगांव मुख्यालय. क. am पं ५६०.०० 
९ ।नाशिक, पोलीस आयुक्‍त कार्यालय प्रशासकीय इमारत ६९.०० 
१० |नाठिक, पैठ पोलीस स्टेडन ४८.०० 
११  ।|नाशिक, देवळा पोलीस स्टेडन ५७.८६ 
"कर नाशिक,माळेगांवपोळीसस्टेशाने । [[|[उक्‍र्‍83र्‍ ३५.०० 
"१३  |अहमदनगर, प्रशासकीय इमारत पोळीस अधीक्षक | २४९.०० 
१४  |वाशिम पोलीस अधीक्षक यांचेसाठी राखीव पोलीस निरिक्षक कार्यालय १२०.०० 
१५ ।नागपूर पोलीस अधीक्षक यांचेसाठी राखीव पोळीस निरिक्षक कार्यालय | ८७.०० 
१६ विर्धापोलीसअधीक्षकयांचेसाठीप्रशासकीयइमारत  /71क्‍क्‍र्‍र्‍र्‍र्‍र्‍र्‍र्‍र्‍ | उरढर २२५०० 
१७ गडचिरोली, पोलीस अधीक्षक यांचेसाठी aera । १०२.०० 
१८ ।गोंदीया पोलीस अधीक्षक यांचेसाठी बॅरेक्स ८७.५२ 
१९ |परभणी पोलीस अधीक्षक यांचेसाठी राखीव पौळीस निरिक्षक कार्यालय | १६.६१ 
"५० हिंगोली, पोलीस अधीक्षक यांचेसाठी राखीव पोलीस कार्यालय व मोटार परिवहन _ “980,40 | 
२१ |पोलीस मुख्यालय कोल्हापूर येथील मोटार परिवहन विभागामध्ये नविन गॅरेज बांधणे १०.६६ 
२२ |नियोजित नवापूर पोळीस स्टेडनानसाठी वर्ग झालेल्या जागेवर बारबेड वायर फेसिंग तयार करणेबाबत. ३.११ 
२३ ।सोनगीर, पोलीस स्टेशन जि. घुळे प्रशासकीय इमारत बांधणे te ७.५२ 
२४ ।नागपूर जिल्ह्यातील पोलीस स्टेशन खापा येथील महिला प्रसाधनगृहाचे बांधकाम करणे. ६.३१ 
२५ ।नागपूर जिल्ह्यातील पोलीस स्टेशन देवलापार येथील महिला प्रसाधनगृहाचे बांधकाम करणे. । ५.२० 
२६ नागपूर जिल्ह्यातील पोलीस Cary सावनर येथील महिला प्रसाधनगृहाचे बांधकाम करणे. | ६.१८ 
२७ नागपूर जिल्ह्यातील पोलीस स्टेशन जालालखेडा येथील महिला प्रसाधनगृहाचे बांधकाम करणे. ५.२५ 
२८  |नागपूर जिल्ह्यातील पोलीस स्टेशन बुटीबोरी येथील महिला प्रसाधनगृहाचे बांधकाम करणे. ae?) 
२९ ।नागपूर जिल्ह्यातील दुरक्षेत्र सावरगांव, पो.स्टे. नरखेड येथील प्रशासकिय इमारतीचे बांधकाम करणेबाबत. | २.३६ 
| 
३० ।नागपूर जिल्ह्यातील पोलीस Car नरखेड येथील महिला प्रसाधनगृहाचे बांधकाम करणे. शि) 4.24 
3१  |नागपूर जिल्ह्यातील पोलीस स्टेशन भिवापूर येथील महिला प्रसाधनगृहाचे बांधकाम करणे. ५.०५ 
३२ ।नंदनवन पोलीस ठाणे, जि. नागपूर eles ८०.४६ 
३३ ।वर्धा जिल्ह्यातील पा.स्टे.देवळी येथे महिला कर्मचाऱ्यांसाठी विश्रामगृह व प्रसाधनगृहाचे बांधकाम करणे. ९.४७ 
३४ पोलीस स्टेशन दुर्गापूर / Grams जि. चंद्रपूर बिनतारी संदेश बिसं. पुनःप्रक्षेपन केद्रकरीता इमारतींचे बांधकाम २.६१ 
करणेबाबत. 
३५ पोलीस स्टेशन माजरी येथे महिलांकरीता विश्रामगृहाचे बांधकाम करणे बाबत. द.९४ 
३६ ।पोलीस अधीक्षक, यवतमाळ यांचे आस्थापनेवरील पोलीस मुख्यालय, यवतमाळ येथील संरक्षण भिंतीचे २.५० 
बांधकाम करणे. 
३७ ।पोलीस स्टेशन अकोट, येथे महिलांकरीता शौचालय बांधकाम करणेबाबत. ५.०८ 
३८ ।पोलीस दुरक्षेत्र पिपरीगवळी, ता. मातोला जि. बुलढाणा करीता बांधकाम करणे. ५.९५ 
३९ पोलीस स्टेशन कुटुर, जि.नांदेडप्रशासकीयइमारतबांधणे. SS rk re 
४० forge जिल्ह्यातील बिनतारी संदेश विभाग कार्यालयासाठी स्वतंत्र इमारत बांधणे ३.५१ 
४१ |शिवाजीनगर पोलीस मुख्यालय येथे साधन सामग्री भांडाराकरीता होड बांधणे. eee यी ९.०० 
४२ नेसरी पोलीस ठाणे येथे महिला पोळीस कर्मचारी यांचेकरीता विश्रांतीगृह वप्ठसाधनगृह बांधणेबाबत. | 8.38 


a ५५- 


शासन निर्णय क्रमांक सीआरपी -०९१३/प्र.क्र.३३६ (2) /पोल-७ दिनांक २६नोव्हेंबर, २०१४ च्या सोबतचे विवरण पत्र 


कार्यालयीन इमारती 
(रुपये लाखात) 
ि ; प्रकल्पाचे नाव ग य त : > वितरीत निधी 
कोल्हापूर जिल्ह्यातील भूदरगड पोलीस ठाणे येथील जुन्या पोलीस लाईनमध्ये पाच नवीन प्रसाधनगृह [ee ४.३६ 
बाधणेबाबत. 
कोल्हापूर जिल्ह्यातील राजवाडा पोलीस ठाणे येथील नवीन प्रसाधनगृह व बाधरुम बाधणेबाबत. १.८० 
पोलीस मुख्यालय कोल्हापूर येथील जुन्या पोलीस लाईनमध्ये शौचालय व स्वच्छतागृहे बाधणे. वि ८.५० 
कोल्हापूर हाहरातील कसबा बावडा येथील एस.आर.पी. कॅम्प आवाराभोवती तारेचे कुंपण घालणेबाबत. २.१५ 
रा.रा'पो.बल गटे क्र.२पुणे येथे नवीन पाण्याची पाईप लाईन टाकण्याचे खर्चास निधी ; ६.४९ 
सातारा जिल्ह्यातील वाठार पोलीस ठाणे महिला/पुरुष आरोपींसाठी कोठडी बांधणे ती ४.७८ 
सांगली जिल्ह्यातील जत पोलीस ठाणे नजीक तात्पुरते होड बांधणे. | २.६० 
टपाटी पोलीस ठाणे येथे महिला पोलीस कर्मचाऱ्याकरीता विश्रामगृह व प्रसाधनगृह बांधणे ९.०६ 
॥विटापोळीस ठाणेपोलीसकर्मचारीयांचेकरीतास्वतत्रखोलीबांधणे. ३.७३ 
सांगली जिल्ह्यातील कुरपळ पोलीस ठाणे येथे महिला पोलीस कर्मचाऱ्याकरीता विश्रामगृह व प्रसाधनगृह बांधणे ट्४ 


८.७५ 

बांधणे. 

qe  ।सांगळी gree पोलीस ears येथे महिला पोलीस कर्मचाऱ्याकरीता विश्रामगृह. 

५५ labret जिल्ह्यातील विश्रामबाग पोलीस ears येथे महिला पोलीस कर्मचार्‍याकरीता विश्रामगृह. 

सांगली जिल्ह्यातील सांगली ग्रामिण पोलीस स्टेशन येथे महिला पोलीस कर्मचाऱ्याकरीता विश्रामगृह व 

प्रसाधनगृह बांधणे. 

सांगली जिल्ह्यातील पलूस पोलीस स्टेशन येथे महिला पोलीस कर्मचाऱ्याकरीता विश्रामगृह व प्रसाधनगृह 

बांधणे. 

५८  ।सागरी किनारा सुरक्षा योजने अंतर्गत उरण पोलीस ठाणे स्थलांतरीत PAT बांधकामकरणे 

5र सागरी किनारा सुरक्षा योजने अंतर्गत नाव्हा SAT पोलीस ठाणे स्थलांतरीत LAT बांधकामकरणे करणे. 1 ५.०० 
४.७९ 


५.०० 


सागरी किनारा सुरक्षा योजने अंतर्गत वाजी पोलीस ठाणे स्थलांतरीत ब्रेक्स बांधकामकरणे ५.५७ 
६२ |सागरी किनारा सुरक्षा योजने अंतर्गत रत्नागिरी जिल्ह्यातील नाटे पोलीस ठाण्याच्या जमिनी भोवती संरक्षण ६.७८ 
भिंत बांधणे. 
सागरी किनारा सुरक्षा योजने अंतर्गत रत्नागिरी जिल्ह्यातील किल्ले येथील जेट्टी व कार्यशाळेच्या जमिनी भोवती ३.४७ 
संरक्षण भिंत बांधणे. 
सागरी किनारा सुरक्षा योजने अंतर्गत सिधुदुर्ग जिल्ह्यातील निवती पोलीस ठाणेच्या प्रशासकीय इमारतीकडे ४.२० 


जाण्यासाठी अँप्रोड रोड बांधणे. 
सागरी किनारा सुरक्षा योजने अंतर्गत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील विजयदुर्ग पोलीस ठाणेच्या प्रशासकीय इमारत ८.०५ 
बांधणे. 


ह 
एकुण (ब) ३६९६.०० 
(रुपये छत्तीस कोटी डाहाण्णव लाख फक्त) 


Ban) 


(चित्रा पाटोदेकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


